महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 


आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विशेष कारणास्तव बदली 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ-२०२३/प्र.क्र.६५/का.७ अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दि.१५ मार्च,२०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अमलात आले आहेत. 
सदर अधिनियमातील कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी /बाल विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण)/अधीक्षक,शासकीय संस्था /निरीक्षक,प्रमाणित शाळा 
व संस्था व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विशोष कारणास्तव बदलीस सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिळेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविल्यानुसार पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


am | अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व बदलीनंतरचे पद व कार्यालय ]ोरा 
सध्याचे कार्यालय 
पा 2 3 ° 
7 श्री.गणेश लहु PHS, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | TSI जि.उस्मानाबाद 
(ग्रा), कुरखेडा, जि.गडचिरोली 
२ श्रीमती कविता दिगंबर पाटील, । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 
ववा. 
लं कोर तता निफाड ( Trd)-2, fot. नाशिक 
aterm  दहिवेल 
ता.साक्री जि.धुळे 
३ | श्रीमती रुपाली धुमाळ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी रिक्‍त पदावर 
ग्रा कोपरगाव J अहमदनगर गार 
वाल विवा वता विकारी, य Tra जि. गर 
(ग्रा, पालघर (मनोर) 
8 श्री.राजेडा बबन वाघ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 
चिखली, जि.बुलढाणा 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी » जि.बुलढाणा 
(ग्रा), खामगांव, जि.बुलढाणा 


शासन ATT क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.६५/का.७ अ 


५ | श्रीमती वैशाली सुरेश सटाळे | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 
(झेंडे), शिरुर-२, जि.पुणे 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रा),राजुरा जि.चंद्रपूर 


६ | कु.प्रियंका हरिश्चंद्र गवळी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 
फलटण, जि.सातारा 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रा), वाशिम, जि.वाशिम 


७  । श्रीमती माधुरी सुकुमार भंडारे, |। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, | रिक्‍त पदावर 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी, | औरंगाबाद-२, जि.औरंगाबाद 
(ग्रा) ब्रह्मपुरी जि.चंद्रपूर 


८ श्री.किशोर साहेबराव पगारे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । जुन्नर, जि.पुणे 
(ग्रा),धडगांव, जि.नंदुरबार 


९ श्री.अभिजित अरुण मोलाणी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । सांगोला, जि.सोलापूर 
(ग्रा, मोलगी ता.अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 


१० श्री.कुणाल सुभाषराव धुमाळ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | रिक्‍त पदावर 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । उरळीकांचन, जि.पुणे 
(ग्रा), दौंड-२ ता.दौंड जि.पुणे 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अन्य आदेशाची वाट न पाहता 
बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन त्याबाबतचा अहवाल आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे, 
ay vata बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई व ARAM desk7a.wed- 
mh@mah.gov.in या ई-मेल वर सादर करावा. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली 
करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.६५/का.७ अ 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये वा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने त्यांचा 
कोणत्याही प्रकारचा रजेचा अर्ज स्विकारू नये. 
५. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या पदावर रूजू करून घेताना, ते रजेवर /गैरहजर होते 
किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करून घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. 
सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करून घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज 
भरून घ्यावा आणि नंतर हजर करून घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्राकांतील निर्देशांचे पालन करावे. 
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेततर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, उपरोक्‍त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यादिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
७. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदली ही विनंतीनुसार असल्याने त्यांना प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक 
लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
Ce सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१८३६३७६९३० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=38d121bf4a170d 1 6dacf98520f0ac44551976931d2758148c 
caa24d1fb27b9df, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BADFCODAA40CC485400AAD9CEABCD514095659A6 
CDFAC856815518DCD188C23A, cn=RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2024.03.15 19:06:50 +05'30' 


(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

२. AAAS व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

३. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

४. मा.सचिव,(म.व बा.वि.वि.), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

१०. निवडनस्ती (कार्यासन-७ 3). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


